RNI No. MAHBIL /2009/37831 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार-न 


वर्ष ९, अंक ४६(२)] बुधवार, एप्रिल ५, २०२३/चेत्र १५, शके १९४५ [पृष्ठे ५, किंमत: रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक 229 
प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


गृह विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ मार्च, २०२३. 
आदेश 
महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९. 


क्र. एमपीआयडी-०६२२/प्र.क्र.४२/पोल-१५.-- ज्याअर्थी ऑसम अवर अपॉर्च्युनिटी प्रा.लि., पुणे (यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा 
उल्लेख करण्यात आला आहे) या वित्तीय संस्थेने ठेवीदारांना मुदतीअंती लाभासह ठेवी परत करण्याचे आश्वासित करून ठेवीदारांकडून 
ठेवी स्वीकारल्या होत्या; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त वित्तीय संस्था आणि सदर संस्थेचे प्रवर्तक, संचालक, भागीदार आणि इतर यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या 
ठेवी मुदतपूर्तीनंतर ठेवीदारांना परत करण्यास कसूर केला असल्याने त्यांचेविरुध्द जेलरोड पोलीस ठाणे, जि.सोलापूर येथे गु.र.नं. ५४/२०२१ 
नुसार भारतीय दंड संहिता (१८६० चा ४५) कलम ४२०, ४०६, १२० (ब) व ३४ सह महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील ) 
हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (सन २००० चा महाराष्ट्र १४६) कलम ३ व ४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त वित्तीय संस्था आणि सदर संस्थेचे प्रवर्तक, संचालक, 
भागीदार आणि इतर हे ठेवीदारांच्या मागणीनुसार ठेवी परत करण्यात अपयशी ठरले असून उक्त वित्तीय संस्थेद्वारे ठेवीदारांना ठेवी परत 
करण्याची शक्‍यता दिसून येत नाही; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाला, उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे प्रवर्तक, संचालक, भागीदार आणि इतर किंबा कोणतीही 
अन्य व्यक्‍ती यांनी गोळा केलेल्या ठेवींमधून त्यांच्या स्वतःच्या अथवा अन्य कोणत्याही व्यक्‍तीच्या नावे रक्‍कम व अन्य मालमत्ता संपादित 
केली असल्याचे अभिकथित असल्याने, उक्त वित्तीय संस्थांमधील ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्याकरिता अशी रक्‍कम व अन्य 
मालमत्ता जप्त करण्याचे आणि अशी जप्त रक्‍कम व अन्य मालमत्ता यावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता उप विभागीय अधिकारी, सोलापूर-१, 
सोलापूर यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करणे आवश्यक वाटते. 


भाग चार-ब-११७-१ (१) 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, एप्रिल ५, २०२३ /चैन्न १५, शके १९४५ 


त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (सन २००० चा महाराष्ट्र 
१६) च्या कलम ४ बव कलम ५ चे पोट-कलम (९ ) ASN प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे, - 


(अ) ऑसम अवर अपॉर्चुनिटी or fer gel या संस्थेची आणि सदर संस्थेचे प्रवर्तक, संचालक, भागीदार आणि इतर किंवा कोणतीही 
अन्य व्यक्‍ती यांच्या नावे असलेल्या सोबतच्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे रक्कम व अन्य मालमत्ता जप्त करीत आहे, आणि 


(ब) सदर जप्त रक्‍कम व अन्य मालमत्ता यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, सोलापूर-१, जि.सोलापूर यांची 
सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करीत आहे. 


अनुसूची 


उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे प्रवर्तक, संचालक, भागीदार आणि इतर किंबा कोणतीही अन्य व्यक्‍ती यांच्या जप्त करावयाच्या 
मालमत्तांची सूची खालीलप्रमाणे आहे :-- 


(31) स्थावर मालमत्ता तपशील :-- 


अ. क्र. ठिकाण मालमत्तेचा तपशील मालमत्ताधारकाचे नाव 
(१) (२) (३) (४) 
१ ।टिटवाळा (पूर्व), मिळकतक्रमांक अ०६०१२८४२०००, सर्व्हे नं. १६२, | सुभाष रामचंद्र मांडबकर 
ता. कल्याण, जि. ठाणे. । प्लॅट नं.२०३, दुसरा माळा, डी-२ विंग, डी टाईप 
बिल्डिंग, अभिदर्शन गार्डन, गणेश मंदिर रोड, दस्त 
क्र.१४७१/२०१०, दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१०, दुय्यम 
निबंधक, कल्याण-२, जि. ठाणे. 
२ | Foret ता. शहापूर सर्वे क्र.८४/३/१७ मधील बिनशेती प्लॉट नं १७, क्षेत्र अनिल वामन भेरे 
जि. ठाणे. ७.२५ चौ.मी. 
दस्त क्र.१२९/२००५, दिनांक १८ जानेवारी २००५, 
दुय्यम निबंधक श्रेणी-१, मुरबाड. 
३ । मौजे गजबंधन पा्थली, | सर्व्हे नं.५९, हि.नं.४ पैकी नियोजित बिल्डींगमधील माधुल विनोद राजगोर 
डोंबिवली (पूर्व), सदनिका नं.७०३, सातवा मजला, क्षेत्रफळ ५६.४७ 
जि. ठाणे. चौ.मी. कार्पेट, नवसुयोग को. ऑप. सो. पांडुरंगवाडी. 
(मिळकत क्र. जी०१०१९३०५५००.) 
दस्त क्र. ५०५७/२०२०, दिनांक ९ सप्टेंबर २०२० 
सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२, कल्याण-३, जि.ठाणे. 
(ब) बँक खाते तपशील :-- 
अ. क्र. खातेधारकाचे नाव बँकेचे नाव व शाखा खाते क्रमांक 
(१) (२) (३) (४) 
१ | ऑसम अवर अपॉर्चुनिटी प्रा.लि. | आयसीआयसीआय बँक, शाखा डोंबिवली, जि. ठाणे ०९५००५०००६५४ 
२ | ऑसम अवर अपॉर्चुनिटी प्रा.लि. | अँक्सीस बँक, शाखा डोंबिवली, जि. ठाणे ९१७०२००५२२७६२१८ 
3 | ऑसम अवर अपॉर्चुनिटी प्रा.लि. | बँक ऑफ महाराष्ट्र, शाखा डोंबिवली, जि. ठाणे ३०३१४५६९४५२ 
४ | ऑसम अवर अपॉर्चुनिटी प्रा.लि. | आयडीबीआय बँक, शाखा डोंबिवली, जि. ठाणे ०४५५१०२००००१६९७७ 
५ | ऑसम अवर अपॉर्चुनिटी प्रा.लि. | अँक्सीस बँक, शाखा डोंबिवली, जि. ठाणे ९१९०२००१६४१०५१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, एप्रिल ५, २०२३ raat १५, शके १९४५ 


(2) (2) (3) (४) 

६ । विनया धर्मेश गोसर बँक ऑफ बडोदा, शाखा डोंबिवली, जि. ता. कल्याण ठाणे | ८३२०१००४३६४४ 
७ । अनिता वामन भेरे पंजाब नॅशनल बँक, शाखा डोंबिवली, जि. ठाणे. ०८८३२०११०१८३७६ 
८ | विनया धर्मेश गोसर बँक ऑफ बडोदा, शाखा डोंबिवली, जि. ठाणे ०५९५१०००६१२३ 

९ | अनिल वामन भेरे आयसी आयसी आय, शाखा डोंबिवली, जि. ठाणे ०९५००१००१५९४ 


भाग चार-ब-११७-२ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


संजय सक्सेना, 
शासनाचे प्रधान सचिव (विशेष). 


ऱ्ह महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, एप्रिल ५, २०२३ /चैत्र Qu, शके १९४५ 
HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, 
Mumbai 400 032, dated the 28th March, 2023. 


Order 


MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPosiTors (IN FINANCIAL ESTABLISHMENTS) Act, 1999. 


No.MPID-0622/C.R.No.42/Pol-15.— Whereas, Ossum Our Opportunity Pvt. Ltd., Pune 
(hereinafter referred to as “the said Financial Establishment”) has received deposits from depositors 
under the scheme to repay the deposits on maturity alongwith benefits promised thereof to the 
depositors; 


And whereas, an offence has been registered against the said Financial Establishment and its 
Promoters, Directors, Partners and Others at Jail Road Police Station, Dist. Solapur vide Complaint 
Register No.54/2021 under sections 420, 406, 120B and 34 of the Indian Penal Code (45 of 1860) and 
section 3 and 4 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) 
Act, 1999 (Mah. XVI of 2000), that they have collected the deposits and have failed to repay the 
deposits after maturity; 


And whereas, the Government of Maharashtra is satisfied that the said Financial Establishment 
and its Promoters, Directors, Partners and Others or any other person have failed to return the 
deposits on demand by the depositors and the said Financial Establishment is not likely to return 
the deposits to the depositors; 


And whereas, the Government of Maharashtra considers it expedient to attach the money or 
other property believed to have been acquired by the said Financial Establishment and its Promoters, 
Directors, Partners and Others or any other person, either in their own name or in the name of any 
other person from out of the deposits collected by the said Financial Establishment in order to protect 
the interest of the depositors of the said Financial Establishment and to appoint Sub-Divisional 
Officer, Solapur No.1 District Solapur as the Competent Authority to exercise control over the monies 
and other properties attached; 


Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of sections 4 and 5 of the 
Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Mah. XVI 
of 2000), the Government of Maharashtra hereby,— 


(a) attaches the monies and other properties of Ossum Our Opportunity Pvt. Ltd. Company, 
Pune and its Promoters, Directors, Partners and Others or any other person as specified in the 
Schedule appended hereto; and 


(b) appoints the Sub-Divisional Officer, Solapur-1, District Solapur to be the Competent 
Authority to exercise control over the monies and other properties attached. 


SCHEDULE 


The list of the monies and other properties of the said Financial Establishment and its Promoters, 
Directors, Partners and Others or any other person, to be attached are as follows, namely :— 


(A) Immovable Property Details :— 


Sr. No| Place of Property Property Details Name of Property Owner 
(1) (2) (3) (4) 
1 Titwala (East), | Flat (Property No. A06012842000) Subhash Ramchandra 
Kalyan, Dist-Thane | Survey No. 162, Flat No. 203, Second Floor, Mandavkar 


D/2 Wing, D type building, Abhidarshan 
Garden, Ganesh mandir road, Titwala, 
Doc. No.1471/2010, Date 8th February 
2010, Joint Sub Register, Kalyan-2, 
Dist Thane. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, एप्रिल ५, २०२३ raat १५, शके १९४५ 


(1) (2) (3) (4) 
2 Punadhe, Ta. Open Plot: Survey No. 84/3/17, Anil Waman Bhere 
Sahapur, Non-Agriculture Plot No.17, Area 7.25 R, 
Dist-Thane Doc. No.129/2005, Date 18/1/2005, Joint 
Sub Register Grade-1, Murbad, Dist. 
Thane 
3 Mouje Gajbandhan | Flat (Property No. G 01019305500): Madul Vinod Rajgor 
Patharli Dombivali | Survey No. 59, Flat No.703, 7th Floor, 


(East), Dist. Thane 


Navsuyog Co-operative Housing-Society, 
Pandurangwadi, Doc. No. 5057/2020, 
Date 9th September 2020, Joint Sub 
Register, Kalyan-3, Dist. Thane 


(B) Bank Account Details :— 


sr. No 
(1) 


Name of Account Holder 


(2) 


(3) 


Name of Bank and Branch 


Account Number 


(4) 


1 


Ossum Our Opportunity Pvt. Ltd. 


ICICI Bank, 
Branch Dombivali, 
Dist. Thane 


095005000654 


Ossum Our Opportunity Pvt. Ltd. 


Axis Bank, 
Branch Dombivali, 
Dist. Thane 


917020052276218 


Ossum Our Opportunity Pvt. Ltd. 


Bank Of Maharashtra, 
Branch Dombivali, 
Dist. Thane 


30314569452 


Ossum Our Opportunity Pvt. Ltd. 


IDBI Bank, 
Branch Dombivali, 
Dist. Thane 


0455 102000016977 


Ossum Our Opportunity Pvt. Ltd. 


Axis Bank, 
Branch Dombivali, 
Dist. Thane 


919020016410515 


Vinaya Dharmesh 


Bank of Baroda, 
Branch Dombivali, 
Dist. Thane 


632010043644 


Anil Waman Bhere 


Punjab National Bank, 
Branch Dombivali, 
Dist. Thane 


08832011018376 


Vinaya Dharmesh Ghosar 


Bank of Baroda, 
Branch Dombivali, 
Dist. Thane 


0595 10006123 


Anil Waman Bhere 


ICICI Bank, 


Thane 


Branch Dombivali, Dist. 


095001001594 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


SANJAY SAXENA, 


Principal Secretary (Special) to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI] SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 


21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


